कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियान (तेलबिया व वृक्षजन्य तेलबिया) अंतर्गत 
लघु अभियान-१ (तेलबिया) साठी सन २०१८-१९ 
मध्ये आयुक्तालय स्तरावर आकस्मिक खर्चासाठी 
राज्य हिळ्यापोटीचा रु.५६,०००/- निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : रागते-१०१८/प्र.क्र.9१/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा:- 

१. केंद्र शासनाचे अभियाना संदर्भात 
http://agricoop.nic.in/dacdiviion/dacdiviion/ NUOOP20498.pdf या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना 

२. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि. ०२/०४/२०१८. 

३. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.०४१८/प्र .क्र१५५/१४-अ, दि.२७/०४/२०१८. 

४. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.४-१/२०१८-॥॥5॥/॥(05 &OP),fe.0¢ मार्च, २०१८. 

५. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.४-१/२०१८-॥॥5॥॥(05 &OP),fe.02 मे, २०१८. 

६. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.ओअपी-२०१८/प्र.क्र.४६/४-अ, दीनांक १६ मे, २०१८. 

७. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे पत्र-१४-१/२०१७-९७/-॥, दिनांक २८ मे, २०१८. 

८. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.वि.प्र.२/राअसु(गळीत)१८-१९/नि.वि./प्र.क्र.६०९२/१८, 
दि.३० मे, २०१८. 

९. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. रागते-१०१८/प्र.क्र.७१/४ओ, दि.१९/०६/२०१८ 
१०. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.वि.प्र.२/राअसु(गळीत)१८-१९/पुनजि.निधी/प्र.क्र.०६/२४०/१८, 
दि.०२/०८/ २०१८. 
प्रस्तावना :- 


तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड 
अभियान [National Mission on Oilseed and Oil Palm (NMOOP)] सन २०१४-१५ पासून 
राज्यात राबविण्यात येत आहे. सदर अभियानाअंतर्गत लघुअभियान-१ (तेलबिया), लघुअभियान-२ 
(तेळताड) व लघुअभियान-३ (वृक्षआधारित तेलबिया) या तीन लघुअभियानांचा समावेश आहे.तथापि, 
सद्यस्थितीत लघुअभियान-१ व लघुअभियान-३ या दोनच अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत 
आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य हिळ्याचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रागते-१०१८/प्र.क्र.७१/४ओ 


केंद्र शासनाने दि.०८/०३/२०१८ च्या पत्रान्वये पूर्वीचे राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड 
अभियानाचा सन २०१८-१९ पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत लघु अभियान-१ (तेलबिया) व 
लघु अभियान-३ (वृक्षजन्य तेलबिया) म्हणून समावेश केला आहे. सदर योजनेचा केंद्र हिस्सा व राज्य 
हिस्सा (६०:४०) पूर्वी प्रमाणेच राहील. 


केंद्र शासनाने सदर अभियान सन २०१८-१९ या वर्षात राबविण्यासाठी दि.०२ मे, २०१८ च्या 
पत्रान्वये ₹६९०४.९८ लाख एवढया रकमेच्या कार्यक्रमास मान्यता दिलेली आहे. यामध्ये केंद्र हिस्सा 
₹४१७४.९८ लाख व राज्य हिस्सा ₹२७३०.०० लाख एवढया रकमेचा समावेश आहे. सदर कार्यक्रमास 
दि.१६ मे, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


संदर्भाधीन शासन निर्णय, दिनांक १९.०६.२०१८ अन्वये सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता 
अभियानांतर्गत लघुअभियान-१ (तेलबिया) करीता पहिल्या हप्त्यापोटी केंद्र हिस्याचा ₹२०८७.४९ 
लाख निधी वितरीत केलेला आहे व त्या समरुप राज्य हिस्याचा ₹१३९१.६६ लाख व लघुअभियान-३ 
(वृक्षजन्य तेलबिया) करीता पहिल्या हप्त्यापोटी केंद्र हिस्याचा ₹१८.१० ore निधी वितरीत केलेला 
आहे व त्या समरुप राज्य हिस्याचा ₹१२.०६६६ लाख असा एकूण ₹३५०९.३१६६ लाख निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. 


सन २०१८-१९ करीता कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व वृक्षजन्य 
तेलबिया) अंतर्गत आयुक्‍तालयस्तरीय कंत्राटी पदाच्या मानधनाची अदायगी जिल्हा कृषी अधिकारी, 
पुणे यांचेस्तरावरुन करण्यात येणार असल्याने कृषि आयुक्तालय स्तरावर आकस्मिक खर्चासाठी 
केवळ रु.५६,०००/- निधीची आवश्‍यकता असल्याचे कृषी आयुक्तालयाने दि.०२/०८/२०१८ च्या 
पत्रान्वये कळविले आहे. त्यानुषंगाने सदर अभियानातंर्गत राज्य हिऊ्यापोटी कृषी आयुक्तालय 
स्तरावर आकस्मिक खर्चासाठी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 
१. सन २०१८-१९ करीता कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व वृक्षजन्य 
तेळबिया) सन २०१८-१९ या वर्षात कृषि आयुक्‍तालयस्तरीय आकस्मिक खर्चासाठी राज्य 
हिस्स्याचा रु.५६,०००/- (रुपये छप्पन्न हजार फक्त) आयुक्‍त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीद्वार वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रागते-१०१८/प्र.क्र.७१/४ओ 


२. सदर प्रयोजनार्थ वितरीत केलेला रु.५६,०००/- निधी सन २०१८-१९ करिता खालील 
लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा-: 


मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

(००) ११४, तेलबिया 

(००) (०१) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान लघु अभियान-१ 
उप अभियान-१ (तेलबिया) (राज्य हिस्सा ४० TH) 

(२४०१ 9434) 33, अर्थसहाय्य 


३. या अभियानांतर्गत संदर्भाधीन दिनांक १६ मे, २०१८ च्या शासन निर्णयातील निर्देशानुसार सदर 
कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि. ०२ 
एप्रिल, २०१८ नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२४१६४२४४४९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचेराज्ययालयांच्याआदेशानुसारवनावाने 771 
Shrikant cesar mee 


2, 51 ashtra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe19b8965025d482b1 bee(fff 
aa62085c34db6bfd8: 


(ट्‌ h a Nn d fa ka nt An d g e seabed IDA7 Ce बता 


95f2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Ani 
Date: 2018.08.24 16:45:00 +05'30° 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रतिः- 


१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

२.मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
३.मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५.अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६.आयुक्‍्त (कृषी) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
७.संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
८.सहसंचाळक (नियोजन), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
९.जिल्हाधिकारी, (सर्व) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रागते-१०१८/प्र.क्र.७१/४ओ 


१०.विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी 

११.जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सवी 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्वी 

१३.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, शास्त्रीनगर, अकोला. 

१४.सहसंचालक लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, 
पाचवा मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई 

१५.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

१६.महालेखाकार( स्थानीय निकाय लेखापरिक्षा व लेखा), प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 
मुंबई-४०० ०२० 

१७.नियोजन विभाग (कार्यासन - १४३१/कार्यासन - १४४४), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

१८.वित्त विभाग (व्यय-१ /अर्थसंकल्प -१३ 

१९.सामाजिक न्याय, क्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग/आदिवासी विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२०.ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

29. निवडनस्ती (कार्यासन-४ओ), कृषी व पदुम विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


